माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय व 
अधिनस्त कार्यालयांच्या आस्थापनेवरील गट-ड 
संवर्गातील पदे निरसित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक-मावज-२०१६/प्र.क्र.८२/(भाग-२)/३४-अ 
खोली क्र.६१४, मंत्रालय विस्तार इमारत, 
हुतात्मा राजगुरू चौक,मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक :- २३ जानेवारी २०१९. 


वाचा : वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक- संकीर्ण -२०१५/प्र.क्र.५७/२०१५/विसु-१, 
दिनांक १४.०१.२०१६. 

शासन निर्णय : 

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय व अधिनस्त कार्यालयांच्या आस्थापनेवरील 
पदांच्या आकृतीबंधाच्या दि.२८.२.२००६ च्या शासन निर्णयानुसार गट-ड संवर्गात एकूण ३०६ पदे 
मंजूर आहेत. त्यात स्वच्छक-नि-शिपाई, संदेशवाहक, शिपाई, अंधार खोली सहायक, स्वच्छक- 
नि-हमालळ, सायकल संदेशवाहक, मदतनीस, अंधार कोठडी सहायक, sar, स्वच्छक-नि- 
सेवक, फिल्मशिपर, अर्धवेळ स्वच्छक इ. विविध पदांचा wardar आहे. वित्त विभागाच्या उपरोक्‍त 
संदर्भाधीन शासन निर्णयानुसार गट-ड संवर्गातील पदे निरसित करणे आवश्‍यक आहे. 
२. वित्त विभागाच्या शासन निर्णयास अनुसरुन माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय व 
अधिनस्त कार्यालयांच्या आस्थापनेवरील या झासन निर्णयासोबत जोडलेल्या परिशिष्टात 
दर्शविलेली गट-ड संवर्गातील एकूण ३७ पदे या शासन निर्णयान्वये निरसित करण्यात येत 
आहेत. 
3. सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/७५/.॥89॥/959॥॥9.9०९. या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०१२३१२२९२६२४०७ असा 
आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


Digitally signed by Ramkisan Narayanrao 
Musale 


Ramkisan 


CN = Ramkisan Narayanrao Musale, C = 


DN: 

IN, S = Maharashtra, O = Government of 
N arayan rao M U sal e Maharashtra, OU = General Administration 

Department 

Date: 2019.01.23 12:45:43 +05'30" 


(रा.ना.मुसळे) 
अवर सचिव महाराष्ट्र शासन 
प्रती, 
१) सचिव (मावज), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
२) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई-३२. 
३) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०१६/प्र.क्र.८२/(भाग-२)/३४-अ 


) महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

) महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

७ उप सचिव (38-3), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
) 
) 


उप सचिव, वित्त विभाग (आकृतीबंध पुनर्रचना कक्ष),मंत्रालय, मुंबई-३२. 
संचालक (माहिती)(प्रशासन), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई-३२. 

) उपसंचालक (लेखा), माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनालय, मुंबई-३२. 

) कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग(आकृतीबंध पुनर्रचना कक्ष),मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१२) अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय,मुंबई. 

) संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी यांना, उपसंचाळक, विभागीय माहिती 
कार्यालय, नवी मुंबई, कोल्हापूर, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, लातूर, अमरावती, 
नागपूर, गोवा यांचेमार्फत. 

१४) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०१६/प्र.क्र.८२/(भाग-२)/३४-अ 


शासन निर्णय,सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.-मावज-२०१६/प्र.क्र.८२/ (भाग-२)/३४-अ, 


दि. २३ जानेवारी २०१९ सोबतचे परिशिष्ट 


अ.क्र कार्यालय रिक्त = निरसित 
पदे ह करावयाची पदे 
गट-ड मधील निरसित करावयाची प 
q कोकण स्वच्छक-नि-शिपाई-१ (रायगड) 
2% संदेशवाहक-१ (उ.मा.का.महाड) 3 
शिपाई-१ (उ.मा.का.महाड) 
शिपाई-१ (जि.मा.मा.रत्नागिरी) 
२ कोल्हापूर अंधार खोली सहायक-१ (वि.मा.का.कोल्हापूर) 
९ स्वच्छक-नि-हमाल-१(जि.मा.का.कोल्हापूर) ३ 
सायकल संदेशवाहक-१ (जि.मा.का.सिंधुदूर्ग) 
३ पुणे मदतनीस-१ (वि.मा.का.पुणे) 
a शिपाई-१ (वि.मा.का.पुणे) y 
सायकल संदेशवाहक-१ (जि.मा.का.सोलापूर) 
शिपाई-१(जि.मा.का.सातारा) 
४ नाशिक अंधार कोठडी सहायक-१ (वि.मा.का.नाशिक) 
वब शिपाई-१(उ.मा.का.मालेगाव) y 
स्वच्छक-नि-शिपाई-१ (जि.मा.का.अहमदनगर) 
संदेशावाहक-१ (उ.मा.का.४०गांव-जळगांव) 
4 औरंगाबाद संदेडावाहक-१(संचालक(मा.), औरंगाबाद) 
5 अडार-१ (मा.कें.औरंगाबाद) y 
शिपाई-१(जि.मा.का.औरंगाबाद) 
स्वच्छक-नि-सेवक-१(जि.मा.बीड) 
& लातूर शिपाई-१ (जि.मा.का.लातूर) 
११ | स्वच्छक-नि-सेवक-१ (जि.मा.का.उस्मानाबाद) 3 
संदेडावाहक-१ (जि.मा.का.नांदेड) 
७ अमरावती संदेडावाहक-१ (वि.मा.का.-अमरावती) 
९ संदेडावाहक-१(जि.मा.का.यवतमाळ) 3 
संदेशवाहक-१ (उ.मा.का.खामगाव-बुलडाणा) 
८ नागपूर शिपाई-१(जि.मा.का.गडचिरोली) 
११ शिपाई-१(जि.मा.का.वर्धा) 3 
शिपाई-१(जि.मा.का.चंद्रपूर) 
९ गोवा शत स्वच्छक-१ (म.प.के.गोवा), २ 
शिपाई-१ (म.प.कें.गोवा) 
qo | मुख्यालय, मुंबई ह स्वच्छक-नि-हमाल-३ (मुंबई), 5 
फिल्मशिपर-१ (मुंबई 
११ इ.बी.पी. ९ अर्धवेळ स्वच्छक-२ (इ.बी.पी.) २ 
१२ | मा.के.दादर २ स्वच्छक-१ (मा.कें.दादर) 
१३ | तांत्रिक कक्ष १ Po po | 
एकूण १५० ३७ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


